प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांतील यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०१८. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/विविधयोजना/ 
सामाईकयंसाख/प्रमा/१०३८०/१-म/२०१८, दिनांक : ०८.१०.२०१८. 


वाचा: १) 
2) 
3) 
8) 
शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 


व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आवश्यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


खरेदी करण्याकरीता राज्य योजना, राज्य शासन २५ टक्‍के हिस्सा, जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत इ. 


निधीच्या माध्यमातून प्राप्त अनुदानातून रुपये ११,३९,८७,०६०/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी 


एकोणचाळीस लाख सत्त्याऐंशी हजार साठ फक्त) इतक्या रकमेची खालील तक्त्यात नमूद केलेली 


यंत्रसामुग्री “परिशिष्ट अ” मध्ये नमूद केलेल्या संस्थांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या तपश्ञीलानुसार (नग 


संख्या, प्रतिनग किंमत, एकूण किंमत, निधीचे माध्यम) संबंधित लेखाशीर्षातर्गत उपलब्ध असलेल्या 


निधीतून खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटी व शतींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी 


देण्यात येत आहे. याबाबत “परिशिष्ट अ” मध्ये नमूद केलेल्या निधीच्या माध्यमाच्या अनुषंगाने संबंधित 


तपशीलवार लेखाशीर्ष “परिशिष्ट ब” मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव 

३००एम. ए/५००एम.ए एक्स-रे मशीन 

पोर्टबळ एक्स-रे मशीन (१०० एम.ए हाय फ्रिक्वेन्सी) 
कॉम्पुटराईज्ड रेडिओग्राफी Falls (मल्टीळोडर) 
अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन विथ कलर डॉपलर 

हाय एन्ड अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन विथ कलर डॉपलर 
हाय एन्ड अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन विथ कलर डॉपलर अँण्ड ३डी/ 
४डी कॅपॅबीलीटी इको 

a हाय एन्ड अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन विथ कलर डॉपलर अँण्ड ३डी/ 
४डी कॅपॅबीलीटी अँण्ड बेसीक इलास्टोग्राफी 

स्टुडन्ट मायक्रोस्कोप 

९. । रिसर्च मायक्रोस्कोप 

१०. | पेन्टा हेड मायक्रोस्कोप 

११. | डेका हेड मायक्रोस्कोप 

१२. | ग्रासिंग स्टेशन 

१३. | टिशु प्रोसेसर 

| 98. फुल्ली ऑटोमॅटीक रोटरी मायक्रोटोम 

१५. | सेमी ऑटोमेटेड रोटरी मायक्रोटोम 

१६. | हिमेटोलॉजी सेल काऊंटर (५/६ पाटी 

co हिमटोलाजी सेल काऊंटर (3 पाट) 

१८. | फुल्ली आओटोमेटेड काँग्युलोमीटर 


| ८2 | CO] “७ AD] -O 


अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस संबंधित लेखाशीर्षाखाली यंत्रसामुग्रीपरत्वे मंजूर 


असलेल्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती 


संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 


करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 


पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रश्ा-१ 


षु. 


१० 


निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 


केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 


करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 


प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 


अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 


खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 


याची दक्षता घ्यावी. 


WRI शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 


शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रश्ा-१ 


अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार 


सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्‍यात नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च संबंधित 


संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थापरत्वे परिशिष्ट 


ब मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा व खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२५१०५६२८२०१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत परिशिष्ट oT 29 व “ब 9१ 
. ive 
बत . प T orl व क Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c=IN, o=Governmen 
| 1 Nn * ou=Medic jucation 
stalCor 
st= ra, 
2.5.4.20=b335b52903c59 14ab29c¢9ba5a5089 


7b7b2244d66593f50dd7 13da83860912503, 
cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.10.25 11:08:18 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 

३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई हाहर/ नागपूर/ 
औरंगाबाद/अकोला. 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई. 

६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रश्ा-१ 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर. 
अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर. 
अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 


. अधिष्ठाता, श्री.गुरुगोविंदरसिंगजी स्मृती सर्वोपचार रुग्णालय, नांदेड. 

. अधिष्ठाता, SAHRA चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद. 

. अधिष्ठाता, श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धुळे. 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज. 


. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज. 

. अधिष्ठाता, पद्मश्री वसंतदादा पाटील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सांगली. 
. अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर. 

. अधिष्ठाता, छत्रपती प्रमिला राजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर. 

. अधिष्ठाता, डॉ.वैशयंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर. 

. अधिष्ठाता, छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर. 

. अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर. 

२५. 
. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला. 

. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई. 
. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर. 


अंबाजोगाई. 


. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर. 
. अधिक्षक, सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई. 

. अधिक्षक, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई. 

. सहयोगी प्राध्यापक, नागरी स्वास्थ केंद्र, वांद्रे. 

. सहयोगी प्राध्यापक, आरोग्य पथक, तासगांव, सांगली. 
34. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/लातूर/कोल्हापूर/बीड/सोलापूर/चंद्रपूर/सांगली/ 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


अकोला/सोलापूर/औरंगाबाद/धुळे/गोंदिया/यवतमाळ/नांदेड. 


. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रश्ा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रशा-१, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे “परिशिष्ट अ 


यंत्रसामुग्री खरेदीबाबतचा तपशील 
अ.क्र यंत्राचे नाव संस्थेचे नांव नग | प्रति नग एकूण किमत | निधीचे माध्यम 
किंमत 
(१ | ३००एम. ए/५००एम.ए शासकीय वैद्यकीय | 2 |24,00,000 ५०,००,००० | राज्य योजना 
एक्स-रे मज्ञीन महाविद्यालय, चंद्रपूर (४२१० १६२९) 
३०० M.A/ ५०० ॥॥.,/ छत्रपती प्रमिळाराजे| 4 |२५,००,००० 24,00,000 | राज्य योजना 
६०० MA X-ray सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
Machine कोल्हापूर 
सर ज.जी.समुह रुग्णालये, | १ ।२५,००,००० २५,००,००० | जिल्हा वार्षिक 
मुंबई योजना 
(४२१० १२७१) 
एकूण | ४ | १,००,००,००० 
(2) | पोर्टेबल एक्स-रे मशीन इंदिरा गांधी शासकीय | १ ५,९७,००० ५,९७,००० | राज्य योजना 
(१०० एम.ए हाय वैद्यकीय महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
फ्रिक्वेन्सी) रुग्णालय, नागपूर 
Portable X-ray 'शासकीय वैद्यकीय | २ ५,९७,००० ११,९४,००० | राज्य योजना 
Machine (900 M.A. महाविद्यालय, चंद्रपूर (४२१० १६२९) 
High Frequency) श्री.छत्रपती Brarsft | २ 4,219,000 ११,९४,००० | राज्य योजना 
महाराज सर्वोपचार (४२१० १६२९) 
रुग्णालय, सोलापूर 
श्री.गुरुगोविदसिगजी स्मृती | १ । ५,९७,००० ५,९७,००० | राज्य योजना 
सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
नांदेड 
शासकीय वैद्यकीय | १ ५,९७,००० ५,९७,००० | राज्य योजना 
महाविद्यालयअकोला , (४२१० १६२९) 
डॉ. HRT PST! १ | ५,९७,००० ५,९७,००० | राज्य शासन 
शासकीय वैद्यकीय २५% हिस्सा 
महाविद्यालय, नांदेड (४२१० २१२४) 
शासकीय वैद्यकीय | १ ५,९७,००० ५,९७,००० | जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय व रुग्णालय, योजना 
औरंगाबाद (४२१० १४३१) 
एकूण ९ ५३,७३,००० 
(3) कॉम्पुटराईज्ड डॉ.वैशयंपायन स्मृती १  |२५,००,००० २५,००,००० | राज्यशासन 
रेडिओग्राफी = aa |शासकीय वैद्यकीय २५% हिस्सा 
(मल्टीलोडर) महाविद्यालय, सोलापूर (४२१० २१२४) 
Computerized सर ज.जी.समुह रुग्णालये, | १ ।२५,००,००० २५,००,००० | जिल्हा वार्षिक 
Radiography मुंबई योजना 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रश्ा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव संस्थेचे नांव नग | प्रति नग एकूण किंमत =| निधीचे माध्यम 
किंमत 
Machine (8290 १२७१) 
( Multi loader) 
एकूण २ ५०,००,००० 
(४ | अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन श्री.छत्रपती शिवाजी | २ ।१३,००,००० २६,००,००० | राज्य योजना 
विथ कलर डॉपलर महाराज सर्वोपचार (४२१० १६२९) 
Ultrasonography रुग्णालय, सोलापूर 
Machine with Color शासकीय वैद्यकीय | १ |93,00,000 १३,००,००० | जिल्हा वार्षिक 
Doppler महाविद्यालय व रुग्णालय, योजना 
नागपूर (४२१० १५११) 
शासकीय वैद्यकीय | १ |93,00,000 १३,००,००० | जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय व रुग्णालय, योजना 
औरंगाबाद (४२१० १४३१) 
एकूण i ee 42,00,000 
(4) | हाय एन्ड ।नागरी स्वास्थ केद्र, वांद्रे । 9 |2¢,00,000 २८,००,००० | राज्य योजना 
अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन ।मुंबई (४२१० १६२९) 
विथ कलर डॉपलर श्री.छत्रपती शिवाजी | १ |।२८,००,००० २८,००,००० | राज्य योजना 
महाराज सर्वोपचार (४२१० १६२९) 
High End रुग्णालय, सोलापूर 
Ultrasonography ]ासकीय वैद्यकीय १ |२८,००,००० 2¢,00,000 | राज्य योजना 
Machine with Color महाविद्यालय व रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
Doppler अकोला 
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण | २ ।२८,००,००० ५६,००,००० | राज्य शासन 
शासकीय वैद्यकीय २५% हिस्सा 
महाविद्यालय, अंबाजोगाई (४२१० २१२४) 
श्री.माऊसाहेब हिरे| १ ।२८,००,००० २८,००,००० | राज्य शासन 
शासकीय वैद्यकीय २५% हिस्सा 
महाविद्यालय, धुळे (४२१० २१२४) 
शासकीय वैद्यकीय | १ |२८,००,००० 2¢,00,000 | जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय व रुग्णालय, योजना 
नागपूर (४२१० १५११) 
एकूण 1७ १,९६,००,००० 
(६ । हाय एन्ड सेट जॉर्जस रुग्णालय, | १ ।३९,२०,००० ३९,२०,००० | राज्य योजना 
अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन ।मुंबई (४२१० १६२९) 
विथ कलर डॉपलर 
अँण्ड ३डी/४डी शासकीय वैद्यकीय | १ ।३९,२०,००० ३९,२०,००० | जिल्हा वार्षिक 
कॅपॅबीलीटी इको महाविद्यालय व रुग्णालय, योजना 
High End |3iate (४२१० १४३१) 
Ultrasonography शासकीय वैद्यकीय | १ ।३९,२०,००० ३९,२०,००० | जिल्हा वार्षिक 
Machine with Color ।महाविद्यालय, अकोला योजना 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रश्ा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव संस्थेचे नांव नग | प्रति नग एकूण किंमत | निधीचे माध्यम 
किंमत 
Doppler & 3D/8D (8290 १५८५) 
capability & 2D Echo 
एकूण ३ १,१७,६०,००० 
(७ | हाय एन्ड गोकुळदास तेजपाल | 9 ।६०,००,००० ६०,००,००० | राज्य योजना 
अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन ।|रुग्णालय, मुंबई (४२१० १६२९) 
विथ कलर डॉपलर 
अँण्ड ४/डी३डी 'झासकीय वैद्यकीय | 4 |§0,00,000 ६०,००,००० । जिल्हा वार्षिक 
कॅपॅबीलीटी अँण्ड महाविद्यालय व योजना 
बेसीक इलास्टोग्राफी  अतिविशेषोपचार (४२१० १५११) 
High End रुग्णालय, नागपूर 
Ultrasonography एकूण २ १,२०,००,००० 
Machine with Color 
Doppler & 3D/8D 
capability & Basic 
Elastography 
(८) | esc मायक्रोस्कोप  ।झासकीय वैद्यकीय | ७५ ४३,६६० ३२,७४,५०० | राज्य योजना 
Student Microscope महाविद्यालय व रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
मिरज 
शासकीय वैद्यकीय | १६ ४३,६६० ६,९८,५६० | राज्यझ्ासन 
महाविद्यालय, मिरज २५% हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
एकूण ९१ ३९,७३,०६० 
(९) | रिसर्च मायक्रोस्कोप झासकीय वैद्यकीय | १ ९,६०,००० ९,६०,००० | राज्यशासन 
Research महाविद्यालय, मिरज २५% हिस्सा 
Microscope (४२१० 292%) 
छासकीय वैद्यकीय | १ ९,६०,००० ९,६०,००० । राज्य शासन 
महाविद्यालय, अकोला २५% हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
एकूण २ १९,२०,००० 
(१०) | पेन्टा हेड मायक्रोस्कोप ।|शासकीय वैद्यकीय | १ ७,६७,००० ७,६७,००० | राज्य योजना 
Penta Head ।महाविद्यालय, औरंगाबाद (४२१० १६२९) 
Microscope 
छासकीय वैद्यकीय | १ ७,६७,००० ७,६७,००० | राज्य शासन 
महाविद्यालय, मिरज २५% हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
श्री.माऊसाहेब fee} १ | ७,६७,००० ७,६७,००० | राज्य शासन 
शासकीय वैद्यकीय २५% हिस्सा 
महाविद्यालय, धुळे (४२१० २१२४) 
एकूण ३ २३,०१,००० 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रश्ा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव संस्थेचे नांव नग | प्रति नग एकूण किंमत | निधीचे माध्यम 
किंमत 
(११) | डेका हेड मायक्रोस्कोप शासकीय वैद्यकीय | १ |।१२,७५,००० १२,७५,००० | राज्य शासन 
Decca Head ।महाविद्यालय, मिरज २५% हिस्सा 
Microscope (४२१० 292%) 
झासकीय वैद्यकीय | १ |।१२,७५,००० १२,७५,००० | जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय, अकोला योजना 
(४२१० १५८८५) 
एकूण २ २५,५०,००० 
(१२) | ग्रॉसिग स्टेशन डॉ.वैऱयंपायन स्मृती| १ ।१०,००,००० १०,००,००० | राज्य योजना 
Grossing Station झासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय, सोलापूर 
पद्मश्री वसंतदादा पाटील | 9 ।१०,००,००० १०,००,००० | राज्य योजना 
झासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व रुग्णालय, 
सांगली 
एकूण २ २०,००,००० 
(१३) | टिशु प्रोसेसर झासकीय वैद्यकीय | १ |49,00,000 १७,००,००० | राज्य योजना 
Tissue Processor महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
अतिविशेषोपचार 
रुग्णालय, नागपूर 
डॉ.वैश्‍्यंपायन स्मृती| १ ।१७,००,००० १७,००,००० । राज्य योजना 
झासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय, सोलापूर 
झासकीय वैद्यकीय | १ |।१७,००,००० १७,००,००० । राज्य योजना 
महाविद्यालय व रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
लातूर 
इंदिरा गांधी शासकीय | १ ।१७,००,००० १७,००,००० | राज्य शासन 
वेद्यकीय महाविद्यालय, २५% हिस्सा 
नागपूर (४२१० २१२४) 
श्री.माऊसाहेब हिरे| १ ।१७,००,००० १७,००,००० | राज्य शासन 
शासकीय वैद्यकीय २५% हिस्सा 
महाविद्यालय, धुळे (४२१० २१२४) 
श्री.वसंतराव नाईक | १ ।१७,००,००० १७,००,००० | राज्य शासन 
शासकीय वैद्यकीय २५% हिस्सा 
महाविद्यालय, यवतमाळ (४२१० २१२४) 
एकूण ६ १,०२,००,००० 
(१४) | फुल्ली ऑटोमॅटीक रोटरी शासकीय वैद्यकीय | १ |9Z,40,000 १८,५०,००० | राज्य योजना 
मायक्रोटोम महाविद्यालय, औरंगाबाद (४२१० १६२९) 
Fully Automatic श्री.वसंतराव नाईक | १  |१८,५०,००० १८,५०,००० | राज्य योजना 
Rotary Microtome शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 


महाविद्यालय, यवतमाळ 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रश्ा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव संस्थेचे नांव नग | प्रति नग एकूण किंमत | निधीचे माध्यम 
किंमत 
एकूण २ ३७,००,००० 
(१५) | सेमी ऑटोमेटेड रोटरी 'शासकीय वैद्यकीय | १ |92,00,000 १२,००,००० | राज्य योजना 
मायक्रोटोम महाविद्यालय व रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
Semi-automated लातूर 
Rotary Microtome डॉ.शंकरराव चव्हाण | १ ।१२,००,००० १२,००,००० | राज्य शासन 
शासकीय वैद्यकीय २५% हिस्सा 
महाविद्यालय, नांदेड (४२१० २१२४) 
एकूण २ २४,००,००० 
(१६) | हिमेटोळाजी सेल सेंट जार्जस रुग्णालय, | 9 ।१३,७५,००० १३,७५,००० | राज्य योजना 
काऊंटर (५/६पार्ट) मुंबई (४२१० १६२९) 
Hematology Cell 'बे.जी.शासकीय वैद्यकीय | १ |493,64,000 १३,७५,००० | राज्य योजना 
Counter (4/& Part) महाविद्यालय, पुणे (४२१० १६२९) 
छत्रपती प्रमिलाराजे| १ ।१३,७५,००० १३,७५,००० | राज्य योजना 
सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
कोल्हापूर 
झासकीय वैद्यकीय | १ ।१३,७५,००० १३,७५,००० | राज्य योजना 
महाविद्यालय व रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
लातूर 
शासकीय वैद्यकीय | १ |।१३,७५,००० १३,७५,००० । राज्य शासन 
महाविद्यालय, अकोला २५% हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
शासकीय वैद्यकीय | १ |93,64,000 १३,७५,००० | जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
अतिविशेषोपचार (४२१० १५११) 
रुग्णालय, नागपूर 
एकूण ६ ८२,५०,००० 
(१७) | हिमेटोळाजी सेळ (इंदिरा गांधी शासकोय | १ ३,८०,००० ३,८०,००० | राज्य योजना 
काऊंटर वैद्यकीय महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
(३ पार्ट) रुग्णालय, नागपूर 
Hematology Cell ।'शासकीय वैद्यकीय | १ ३,८०,००० ३,८०,००० | राज्य योजना 
Counter (3 Part) महाविद्यालय व रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
मिरज 
आरोग्य पथक, तासगांव | १ | ३,८०,००० ३,८०,००० | राज्ययोजना 
सांगली. (४२१० १६२९) 
छत्रपती प्रमिलाराजे| १ ३,८०,००० ३,८०,००० | राज्ययोजना 
सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
कोल्हापूर 
श्री.वसंतराव नाईक | ३ ३,८०,००० ११,४०,००० | राज्य योजना 
झासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रश्ा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव संस्थेचे नांव नग | प्रति नग एकूण किंमत | निधीचे माध्यम 
किंमत 
महाविद्यालय व रुग्णालय, 
यवतमाळ 
छासकीय वैद्यकीय | २ ३,८०,००० ७,६०,००० | राज्य शासन 
महाविद्यालय, औरंगाबाद २५% हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
डॉ.शंकरराव चव्हाण | ३ | ३,८०,००० ११,४०,००० | राज्य शासन 
शासकीय वैद्यकीय २५% हिस्सा 
महाविद्यालय, नांदेड (४२१० २१२४) 
एकूण १२ ४५,६०,००० 
(१८) | pat आटोमेटेड [areata वैद्यकीय | 9 |9§,00,000 १६,००,००० | राज्य योजना 
कॉग्युलोमीटर महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
Fully Automated ।'अतिविशेषोपचार 
Coagulometer रुग्णालय, नागपूर 
शासकीय वैद्यकीय | १ |9§,00,000 १६,००,००० | राज्य योजना 
महाविद्यालय व रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
मिरज 
एकूण २ ३२,००,००० 
एकूण (१ ते १८) ११,३९,८७,०६० 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रशा-१, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे “परिशिष्ट ब” 


परिशिष्ट अ मध्ये नमूद यंत्रसामुग्रीच्या अनुषंगाने यंत्रसामुग्रीपरत्वे लेखाशीर्षे 


राज्य योजना (सर्व संस्थांसांठी सामाईक लेखा शिर्ष) 
मागणी क्रमांक एस-४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांचे बळकटीकरण 

श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
(४२१० १६२९) 

५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


राज्यशासनाचा २५ टक्के हिस्सा (सर्व संस्थांसांठी सामाईक लेखा शिर्ष) 
मागणी क्रमांक एस-४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(००) - राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३९) - राज्य शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे व नविन पदव्युत्तर पाठयक्रम सुरु करणे व 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करणे 
(४२१० २१२४) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


जिल्हा वार्षिक योजना- मुंबई शहर जिल्हा 
मागणी क्रमांक - ओ १५ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(३१) - जिल्हा योजना - मुंबई शहर 
(39) (०१) - हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
(४२१० १२७१) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३२८/प्रश्ा-१ 


जिल्हा वार्षिक योजना- औरंगाबाद जिल्हा 


मागणी क्रमांक ३१ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 

०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 

१०५ - विषम चिकित्सा 

(४७ - जिल्हा योजना - औरंगाबाद 

(४७) (0१ - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
(४२१० १४३१) 

५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


जिल्हा वार्षिक योजना- अकोला जिल्हा 
मागणी क्रमांक- ओ-७७ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(६२) - जिल्हा योजना - अकोला 
(६२) (०१) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे (कार्यक्रम) 
(४२१० १५८५) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


जिल्हा वार्षिक योजना- नागपूर जिल्हा 
मागणी क्रमांक ओ-६३ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(५५) - जिल्हा योजना -नागपूर 
(५५) (०१) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे (कार्यक्रम) 
(४२१० १५११) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


